RNINo . MAHBIL / 2012 / 47985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , 


- 


- १० , अंक - १८ ] गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 

ते 


[ पृष्ठे १ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्या -११ / नपा / आरआर / ९ २ - ब / २०२१ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे 
कलम २० व महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० मधील 
नियम क्रमांक ६ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये मी , राहुल रेखावार , जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर या प्रकटनाद्वारे असे प्रसिद्ध करतो की , 
खालील अनुसूचीत नमूद केल्याप्रमाणे जयसिंगपूर व वडगाव नगरपरिषदेकडे संबंधित व्यक्ती जयसिंगपूर व वडगाव नगरपरिषदेवर 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित केल्याचे जाहीर करणेत आले आहे . 

परिशिष्ट 


, 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


सर्वसाधारण सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


जयसिंगपूर नगरपरिषद 


२८-८-२०२१ 


१ . डांगे मुसा शरफुद्दीन 
२. आडगाणे विद्यासागर आण्णासो 
१. भोसले सागर जयसिंग 


२ 


वडगाव नगरपरिषद 


८-१०-२०२१ 


राहुल रेखावार , 


जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


क्रमांक कार्या -११ / नपा / आरआर / ९ २ - ब / २०२१.- As per the provisions contained in the Section 20 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and as per the Rule No. 6 of the 
Maharashtra Municipal Councils and Nagarpanchayats ( Qualifications and the procedure for appointment 
of Nominated Councillors ) Rules , 2010 . 

1 , Rahul Rekhawar , the Collector of Kolhapur hereby publish in the following Schedule the name of the 
person who has been nominated as Nominated Councillor of the Jaysingpur and Vadgaon Municipal Councils 
in Kolhapur District in the Meeting of the Jaysingpur and Vadgaon Municipal Councils . 

( १ ) 
एच -२५६ , भाग एक - अ ( पु.वि.पु . ) - १८ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


Schedule 


Sr. No. 


Name of the 


Name of the 
Municipal Council 

2 


Nominated Councillor 


Date of 
General Meeting 

4 


1 


3 


1 


Jaysingpur Municipal Council 


1. Dange Musa Sharfuddin 


28-8-2021 


2. Adgane Vidyasagar Annaso 


2 


Vadgoan Municipal Council 


1. Bhosale Sagar Jaysing 


8-10-2021 


RAHUL REKHAWAR , 


Collector , Kolhapur . 


Kolhapur , 11th October 2021 . 


आदेश 


क्रमांक कार्या -११ / नपा / आरआर -३७५ / अ / २०२१ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ 

चे 
चे पोट - कलम ( ४ ) मधील तरतुदीन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , राहुल रेखावार , जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , कोल्हापूर जिल्ह्यातील मलकापूर व वडगाव नगरपरिषदेच्या उपाध्यक्षपदी त्यापुढे नमूद केलेल्या दिनांकास घेणेत आलेल्या मलकापूर व 
वडगाव नगरपरिषदेच्या विशेष सभेमध्ये संबंधित नगरसेवक हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्याचे जाहीर करणेत आले आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नवनिर्वाचित उपाध्यक्षांचे नाव 


विशेष सभा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


मलकापूर नगरपरिषद 


गांधी भारत वासुदेव 


१३ - ९ -२०२१ 


२ 


वडगाव नगरपरिषद 


धनवडे कालिदास जयसिंग 


१-१०-२०२१ 


राहुल रेखावार , 


जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ११ ऑक्टोबर २०२१ . 


Order 


क्रमांक कार्या -११ / नपा / आरआर -३७५ / अ / २०२१.- In exercise of the powers conferred on me vide the provisions 
contained in Section 51 - A , sub - section ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and 
Industrial TownshipsAct , 1965 . 


1 


I , Rahul Rekhawar , the Collector of Kolhapur , hereby publish the name of the Councillors who have 
been elected as the Vice - President of Malkapur and Vadgaon Municipal Councils in Kolhapur District in the 
Special Meeting of the Malkapur and Vadgaon Municipal Council held on dates mentioned therein . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक 


शके १ ९ ४३ 


7 


३ 


> 


Sr. No. 


Schedule 

Name of the 
Vice - President 

3 


Date of 
Special Meeting 

4 


1 


Name of the 
Municipal Council 

2 
Malkapur Municipal Council 
Vadgaon Municipal Council 


1 


Gandhi Bharat Vasudev 


13-9-2021 


2 


Dhanawade Kalidas Jayasing 


1-10-2021 


RAHUL REKHAWAR , 

Collector , Kolhapur . 


Kolhapur , 11th October 2021 . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 

शुक्रवार , फेब्रुवारी ५ , २०२१ / माघ १६ , शके १ ९ ४२ 


राज्य निवडणूक आयुक्त यांजकडून 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ 


शुद्धीपत्रक 


४ 


क्रमांक रानिआ / म.न.पा . २०२० / प्र . क्र . १३ / का -५ / दुरुस्ती / २०२१ .-- ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेद्वारा कोल्हापूर 
महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०२१ ला पृष्ठ २ ते ७२ ( मराठी व इंग्रजी ) वर प्रसिद्ध झालेली आहे . उपरोक्त अधिसूचनेच्या ( मराठी ) परिशिष्ट -२ मधील रकाना क्रमांक १ , २ , ३ , 
व ५ मध्ये नमूद असलेले प्रभाग क्रमांक ८ , ९ , १० , १६ , २३ , ३ ९ , ५४ , ५५ , ६४ , ६ ९ व ७० यामधील टंकलेखनाची चूक सोबतच्या परिशिष्ट -२ मधील 
रकाना क्रमांक १ , २ , ३ , ४ व ५ प्रमाणे सुधारित करणेत येत आहे . तसेच वरील अधिसूचनेतील पृष्ठ क्रमांक ३१ वरील नमूद केलेले प्रसिद्धीचे ठिकाण 

१ 
कोल्हापूर ऐवजी मुंबई असे वाचावे . 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 

परिशिष्ट २ 


कोल्हापूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२०-२१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


प्रभागाचे नाव 


५ 
२०२० नुसार आरक्षणाची 
स्थिती किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु.जाती । 
अनु.जमाती / नागरिकांच्या 

मागास वर्गासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनु.जाती । 
अनु.जमाती । नागरिकांच्या 
मागास वर्ग स्त्रियांसाठी 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


असल्यास 


धरून ) 


८ 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 


भोसलेवाडी 
कदमवाडी 


उत्तर : - देवार्डे माळ्याचे उत्तरेकडून 
पूर्वेकडे नदीपर्यंत पाणंद रस्ता 


अनुसूचित जाती 


६६०७ 
७८८ 
२७ 


अ.ज. 


सांगावकर पार्क , पाटील गल्ली , 
कदमवाडी चौक , भोसले 
पार्क , तुळजाभवानी हॉल , साळोखे 
पार्क , कदमवाडी , श्रीराम बंगला , 
साळोखे शेती , कदमवाडी , 
जाधववाडी , मेन रोड , हिंदुराव 
घाटगे कॉलनी , गणेश पार्क , 
सोनल कॉलनी , बापट कॅम्प , 
स्मशान भूमी , माझी शाळा , 
कै.गणपतराव शिंदे व्यायाम शाळा 
भोसले वाडी , 


पूर्व : - पंचगंगा नदी 


दक्षिण : - गजानन महाराज मंदिराची 
उत्तर बाजू ते मुक्त सैनिक वसाहत ते 
हनुमान मंदिर १८.० मी . डी.पी. 
रस्त्यास वरुन दक्षिणेस घाटगे सरकार 
बंगला ते उत्तरेकडील बाजू कडून 
पूर्वेस शेती मधून जाधववाडी उत्तर 
बाजूकडील शेती मधून 
एम.एस.ई.बी.उत्तर बाजूचे कॅम्पौंड 
हद्दिमधून बापट कॅम्प स्मशान भूमी 
नदीपर्यंत . सोनल कॉलनी आयोध्या 
गल्ली , श्री समर्थ ज्वेलर्स 
पश्चिम : रि.स.नं .६७७ शेतीमधून 
दक्षिणेस उत्तम कदम बंगला 
भोसलेवाडी पर्यंत , रवींद्र कदम यांचे 
बंगल्या समोरील रस्ता कडून दक्षिणेस 
पोपट कणसे , कणसे कॉर्नर , हनुमान 
मंदिर ते चव्हाण गल्ली ते नारायण 
चव्हाण बंगल्यापर्यंतचा रस्ता ते 
नारायण चव्हाण घर ते गगनगिरी 
हौ.सोसा.मधील दिलीप रोकडे घर 
पर्यंत पश्चिमेकडील शेतीलगत . दिलीप 
रोकडे घर ते माझी शाळा 
दक्षिणेकडील रस्त्याने पूर्वेस 
कदमवाडी चौक ते घाटगे कॉलनी 
चौककडील रस्त्यानेदक्षिणेस कपूर 
वसाहत चौककडून पूर्वेस रस्त्याने 
यशवंतराव चव्हाण हौ.सोसा.चे 
पूर्वेकडील रस्त्याने कदमवाडी स्मशान 


भूमी पर्यंत . 


कदमवाडी 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 
अ.ज. 


- 


६१ ९ १ 
७७४ 
१ ९ 


माळ गल्ली कदमवाडी , महादेव उत्तर : - माझी शाळा व समता 
मंदिर संजीवनी हायस्कूल , काटे 

हायस्कूल समोरील चौक ते कदमवाडी 
मळा व शुभारंभ हायटेक्स , कोपर्डे | चौक ते घाटगे कॉलनी व कदमवाडी 
घर ते कदमवाडी चौक , सह्याद्री तलाव यामधील रस्ता , घाटगे कॉलनी 
हौसिंग सोसा . मुस्लीम मस्जिद , व यशवंतराव चव्हाण सोसा . यामधील 
डी.वाय , हॉस्पिटल , भारती रस्ता . विठ्ठल मंदीर चौक 
विद्यापीठ , ओंकारेश्वर महादेव पूर्व : - यशवंतराव चव्हाण सोसा . व 
कॉलनी , पंचगंगा नदी , कामगार कदमवाडी स्मशान भूमीचे पूर्वेकडील 
चाळ कदमवाडी.कर्मवीर 

रस्ता ते काटेमाळ्याचे उत्तरेकडील 
भाऊराव पाटील शाळा . विठ्ठल शेती हद्द ते जाधववाडी गावठाण 
मदिर चौक 

हद्दीपर्यंत , पंचगंगानदीपर्यतचा भाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , 


शके १ ९ ४३ 


५ 


> 


१ 


२ 


३ 


४ 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 


५ 
२०२० नुसार आरक्षणाची 
स्थिती किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु.जाती । 
अनु.जमाती / नागरिकांच्या 

मागास वर्गासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनु.जाती । 
अनु.जमाती । नागरिकांच्या 
मागास वर्ग स्त्रियांसाठी 

धरून ) 


प्रभागाच्या सीमा 


दक्षिण : - जाधववाडी गावठाणमधील 
दत्तमंदिरचे पश्चिमेकडील 
डी.पी.रस्त्याने मुक्त सैनिक वसाहत ते 
उत्तरेकडील चौका पर्यंत पंचाराम 
डिसोजा बंगला व शिल्पसागर 
रेसिडेन्सी यामधील रस्ता व संस्कृति 
प्रकाश केसवाणी व मनोज नायर या 
बंगल्यामधील रस्ता ते डी.वाय.पाटील 
हॉस्पिटल कंपाऊड हद्द अरविंद 
पाटील बंगला व सतीश रायबागे बंगला 
ते दक्षिणेकडील कॉलनी रस्ता 
पश्चिम : - डी.वाय.पाटील हॉस्पिटल 
चौक ते समता हायस्कूलकडे जाणारा 
रस्ता शेती व कदमवाडी गावठाण 
पूर्वेकडील पॅसेज ते समता हायस्कूल 
पूर्वेकडील हद्द 


- 


१० 


शाहू कॉलेज 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


- 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 


कोरगावकर हायस्कूल , डॉ . कासार 
दवाखाना , हेगडे चौक , भगवा 
चौक , रिलायन्स टॉवर , विचारे मळा 
झोपडपट्टी . 


६७३८ 
३४१० 
३२ 


- 


अ.ज. 


उत्तर : कोरगावकर हायस्कूल व शाहू 
कॉलेज मधील हद्दीने पूर्वेकडील 
गेटसमोर 
पूर्व : -सुतार घर रियाज जायक ते सचिन 
शिंदे घर तेथून दक्षिणेस माने पोलीस 
गवळी घर , रेहमान हकीम घर तेथून 
पूर्वेस रौंबर्ट सिंग जय हनुमान मित्र मंडळ 
तेथून दक्षिणेस महादेव खोदे व सचिन 
शिंदे घरापर्यंत पूर्वेस लिशा हॉटेल 
कदमवाडी रस्ता . 
दक्षिण : -रिलायन्स टॉवर दक्षिणेकडील 
हद्द ते डॉ . कासार दवाखाना 
पाठीमागील हद्दकडून सुभेदार रामजी 
हौ . सोसा.हद्दपर्यंत तसेच सदर बाजार 
मार्गेस उल्स्वार पश्चिमेकडील हद्द 
तेथून कतलखाना ते पूर्वेस विचारे 
माळ मेनरोड दिलीप पोवार गावडे 
घर तेथून दक्षिणेस गौतम कॉलनी 
हद्दीने विचारेमाळ झोपडपट्टी हद्दीने 
बुद्ध विहार उत्तरेकडील चौक तेथून 
पूर्वेस सतरसीट संडास गडकरी 
गॅरेजपर्यंत . 
पश्चिम : रिलायन्स टॉवर ऑफिस व 
कोरगावकर हायस्कूल पश्चिम हद्द 


१६ 


- 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 


७०७६ 
६ ९ ५ 


अ.ज. 


१५ 


शिवाजी पार्क | शिवाजी पार्क , स्टार बाजार ,, उत्तर : - निलेश देसाई यांचे 

विक्रम हायस्कूल , ताराराणी घरासमोरील ४.५० मी . पॅसेज ते पूर्वेस 
फायर स्टेशन रोड , परीख पुलाची ते शिंदे स्टेशनरी चौक येथून पूर्वेस 
उत्तरबाजू दाभोळकर कॉर्नर 

बेकर गल्लीने हॉटेल पर्ल तेथून 
कोहिनूर स्केअर , अमात्य टाँवर , निबाळकर झोपडपट्टी चौकापर्यंत 
हॉटेल अँट्रीया ते एम.आर.देसाई निंबाळकर झोपडपट्टी दक्षिणेकडील 
हॉस्पिटल , 

हद्द व मेरी वौल्नेस हॉस्पिटल 
उत्तरेकडील हद्द . 
पूर्व : - टेंबलाईवाडी उड्डाणपूल ते 
ताराराणी चौकाकडे जाणारा रस्ता 
उत्तरेस ताराराणी चौक ते तावडे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , 


शके १ ९ ४३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


प्रभागाचे नाव 


५ 
२०२० नुसार आरक्षणाची 
स्थिती किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु.जाती । 
अनु.जमाती / नागरिकांच्या 

मागास वर्गासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनु.जाती । 
अनु.जमाती । नागरिकांच्या 
मागास वर्ग स्त्रियांसाठी 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


असल्यास 


धरून ) 


हॉटेल या रस्त्याने पूर्वेस स्काय मोटो 
इमारत तेथून उत्तरेस हद्दीने मृण्मयी 
अपार्टमेंटची पश्चिम बाजू व शासकीय 
इमारत एफ.व जे . पर्यंत . 

जुना 

पी.बी. 
रोड ताराराणी चौक 
दक्षिण : - शाहूपुरी पोलीस स्टेशन तेथून 
पूर्वेस रेल्वे हद्दीअंतर्गत कर्मचारी 
निवासस्थानी मागील बाजू व रेल्वे 
लाईनने पूर्वेस टेंबलाईवाडी उड्डाण 
पुलापर्यंत . 
पश्चिम : - शाहूपुरी पोलीस स्टेशन ते 
ट्रेड सेंटर समोरील चौक तेथून 
उत्तरेकडील रस्त्याने बेकर गल्ली 
रस्त्यास जोडणाऱ्या चौकापर्यंत 


२३ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


रुईकर 
कॉलनी 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 
अ.ज. 


- 


५२ ९ ६ 
४३६ 
२४ 


५ 


माकडवाला वसाहत , साई दर्शन 
हॉटेल निबाळकर कॉलनी , 
स्वस्तिक हॉस्पिटल , सयाजी 
स्टार , संभाजी महाराज पुतळा व 
रुईकर कॉलनी , ईलीगंट मार्केट 
चांदणे नगर , व्हिक्टर पैलेस 
हॉटेल , अयोध्या पार्क . बँक ऑफ 
बडौदा ते रामधन अपार्ट . 
ताराराणी चौक , कोमनपा 
विभागीय कार्यालय क्रं ४ चे 
इमारत ताराराणी मार्केट 


. 


1 


४ 


उत्तर- ताराराणी चौक ते हावेरी चौक 
बाबर व जोशी हॉस्पिटल रस्त्याने 
पूर्वेकडील स्वातंत्र्यसैनिक व दत्त 
कॉलनी यामधील हद्द लिशा 
हॉटेलपर्यंत . वौल्नेस हॉस्पिटल 
पूर्व- संभाजी महाराज पुतळा सुवर्ण 
बंगला ( श्री.राजेंद्र पाटील ) ते माय 
सावली बंगला रुईकर कॉलनीमधील 
उत्तर - दक्षिण रस्ता ओपल जितेंद्र शहा 
प्लॉट नं १८४ ) व बाळू चांदणे घर 
यामधील रस्ता व विठ्ठलराव देसाई 
मल्हार बिल्डींग ते बाबुराव लाटकर 
घर टेंबे रोड . 
दक्षिण- टेंबलाई रेल्वेफाटक ते टेंबे 
रोड 
पश्चिम- आयोध्या पार्क , ताराराणी 
चौक , कोमनपा विभागीय कार्यालय क्रं 
४ चे इमारत ताराराणी मार्केट , 
सितासादन बंगला हॉटेल स्कोर्स व 
स्वराज्य ऑटोमोबाईल , ताराराणी चोक 
ते रेल्वे उड्डाण पूल रस्ता . 


j 


४ 


३ ९ 


राजारामपुरी 
एक्स्टेन्शन 


सर्वसाधारण 
( महिला ) 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 
अ.ज. 


६८८४ 
२५२ 
३७ 


अपूर्वा टाँवर , संस्कृती पूर्व उत्तर- सेनापती बापट रोड वरील 
अपार्टमेंट , भारत हौसिंग राजारामपुरी ५ वी गल्ली चौक ते पूर्वेस 
सोसायटी , टाकाळा एरिया अमर टाकाळा मेन रोड पर्यंत तेथून उत्तरेस 
दीप बंगला बँक ऑफ बडोदा रस्त्याने नाला पात्रापर्यंत तेथून पूर्वेस 
शाखा श्री विद्यालंकार क्लासेस , नालापात्राने दत्त मंदिर तेथून दक्षिणेस 
संयुक्त महाराष्ट्र हौ.सोसा , गव्हर्मेट व्या गल्ली पर्यंतचे रस्यापर्यंत तेथून 
सर्व्हट हौ.सोसायटी , अभिषेक पूर्वेस डिफेन्स एरिया हद्दीपर्यंत तेथून 
अपार्ट , विश्वनाथ हौसिंग सोसायटी । उत्तरेस डिफेन्स एरिया हद्दीने जाऊन 
ओरिएन्टल स्कूल , सत्यम , शिवम , | पूर्वेकडे डिफेन्स एरिया हद्दीने टेंबलाई 
सुंदरम अपार्टमेंट , टाकाळा , रोड चौकापर्यंत 
दिनकर अपार्टमेंट , दत्त मंदिर , पूर्व- सायबर कॉलेज चौक ते माळी 
छ.शाहू जलतरण तलाव , 

कॉलनीकडे जाणारा रस्ता . रेल्वे 
शिरगावकर को . ऑप . हौसिंग 

फाटक नं .२ येथील उड्डाण पूल चौक ते 
सोसायटी दुर्गा अपार्टमेंट , जयंत रस्त्याने दक्षिणेकडे राजाराम कॉलेज व 
रेसिडेन्सी , सायबर चौक , काटकर शिवाजी विद्यापीठ यांचे मधील तिकटी 
माळ , काटकर माळ पाण्याची पर्यंत . 
टाकी , काटकर कॉलनी , एस.टी. 

दक्षिण- राजाराम कॉलेज व शिवाजी 
कॉलनी , स्वामी मळा , 

विद्यापीठ यांचे मधील तिकटी ते 
काडसिद्धेश्वर मंदिर 

पश्चिमेकडे माउली पुतळ्याकडे 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


> 


१ 


२ 


३ 


४ 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाचे नाव 
असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती 


५ 
२०२० नुसार आरक्षणाची 
स्थिती किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु.जाती । 
अनु.जमाती / नागरिकांच्या 

मागास वर्गासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनु.जाती । 
अनु.जमाती । नागरिकांच्या 
मागास वर्ग स्त्रियांसाठी 

धरून ) 


प्रभागाच्या सीमा 


जाणाऱ्या रस्त्यावरील पोलीस चौकी 
पूर्व बाजू चौकापर्यंत . 
पश्चिम- माउली चौक ते शिवाजी 
विद्यापीठ कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील 
पोलीस चौकी पूर्व बाजू चौक ते 
उत्तरेकडे सेनापती बापट रस्त्याने 
राजारामपुरी ५ वी गल्ली चौका पर्यंत . 


५४ 


चंद्रेश्वर 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 
अ.ज. 


६०६५ 
४३ 
१२ 


मर्दानी खेळाचा आखाडा , उत्तर- महाराष्ट्र सेवा तरूण मंडळ , 
महाकाली गल्ली पश्चिम बाजू , रंकाळा मेन रोड ते रंकाळा टॉवर . 
ताराबाई रोड परिसर , आयरेकर पूर्व- उभा मारुती चौक ते बुवा 
गल्ली . राजघाट रोड , नागोजीराव 
, 

चौकपर्यंतचा रोड , महाराष्ट्र सेवा 
पाटणकर हायस्कूल , रंकाळा तरूण मंडळ ते साकोली कॉर्नर भैया 
टॉवर , शिवाजी तालीम परिसर , परदेशी यात्री निवास , राजघाट रोड ते 
साकोली कॉर्नर , चंद्रेश्वर मंदिर , 

उभा मारुती चौक , 
कुंभार गल्ली परिसर , उभा 

दक्षिण- ड्रिम क्रिम बेकरी , गजानन 
मारुती चौक , रंकाळा रोड , 

पोवार घर , मरगाई गल्लीचा 
संध्यामठ , सरनाईक गल्ली , बुवा 

दक्षिणेकडील भाग , पद्माराजे गार्डन 
चौक , मरगाई गल्ली , चंद्रेश्वर 

टेलिफोन ऑफिस , राजेसंभाजी , 
गल्ली , राजेसंभाजी परिसर , सासने | मरगाई मंदिर रोड , 
गल्ली , पद्माराजे परिसर . 

पश्चिम - रंकाळा रोड , पद्माराजे गार्डन 
ते खराडे कॉलेज ते जॅकी बिल्डींग ते 
रंकाळा टॉवर चौक . 


५५ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 


पद्माराजे 
उद्यान 


६२३३ 
२५ ९ 


अ.ज. 


१२ 


बुवा चोक , बचाटे पॅसेज चौगले 

उत्तर- गजानन पोवार घर ते मरगाई 
पॅसेज , खर्डेकर दवाखाना परिसर , | गल्लीकडे गेलेला बोळ , गिरण 
खंडोबा तालीम परिसर , हराळे बोळ . , टेलीफोन ऑफिस 
गल्ली , रंकाळा रोड परिसर , राजेसंभाजी.मरगाई मंदिर . 
मरगाई गल्ली परिसर , सरदार पूर्व - उभा मारुती चौक ते बुवा चौक ते 
तालीम , शिराळकर अपार्ट .. 

विद्यार्थी कामकार चौकापर्यंतचा रोड , 
वस्ताद यादव चौक , साई 

सरदार तालीम रोड , सरदार तालीम ते 
मंदिर , वेताळ मंदिर परिसर , 

वस्ताद यादव चौक , 
राऊत गल्ली , सासने बोळ 

दक्षिण - गोरखनाथ मठ रस्ता , सरनाईक 
परिसर , वाळके हॉस्पिटल , 

कॉलनी परिसर , 
देवासराव सूर्यवंशी पथ , मैथिली 

पश्चिम - रंकाळा तलाव , पद्माराजे गार्डन 
अपार्टमेंट , गोरखनाथ मठ 
परिसर , सरनाईक कॉलनी व 

ते जुना वाशी नाका . 
माधव प्लाझा परिसर . 


६४ 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


६२२४ 
४८३ 
४२ 


अ.ज. 


शिवाजी टेंबलाई मंदिर , समता कॉलनी 
विद्यापीठ - कृषी | दक्षिण बाजू व उत्तर बाजूभाई 
महाविद्यालय माधवराव बागल हायस्कूल , 

सुदर्शन कॉलनी . , शिवाजी 
विद्यापीठ अँग्रीकल्चर कॉलेज 
परिसर मिल्टी कॅम्प परिसर 
सायबर कॉलेज , राजाराम कॉलेज , 
शासकीय तंत्रनिकेतन , 
कोरगावकर हौसिंग सोसायटी 


उत्तर - रेल्वे उड्डाणपूल दक्षिण बाजू 
चौकापासून पूर्वेकडे रस्त्याने 
टेंबलाईमंदिर , अंतर्गत रस्त्याने शाहू 
कॉलनी दक्षिणेकडील रस्ता ते टिबर 
मार्केट आरक्षणातील जागेतून पूर्वेकडे 
विक्रम नगर ते टेंबलाईशाळा या 
आडव्या रस्त्यापर्यंत तेथून दक्षिणेस 
रस्त्याने शाळेपर्यंत तेथून पूर्वेला 
थळोबा गल्लीने को.न.म.पा.हद्दीपर्यंत . 
पूर्व - टेंबलाई वाडी समर्थ कॉलनी येथील 
थळोबा गल्ली पूर्व बाजू येथील 
को.म.न.पा. हद्दीपासून दक्षिणेकडे 
को.म.न.पा.हद्दीने राजाराम तलाव 
पर्यंत . काटकर मळा परिसर , आर्मी 
कंपौंड 


, 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , 


शके १ ९ ४३ 


2 


१ 


२ 


३ 


४ 


प्रभागाचे नाव 


५ 
२०२० नुसार आरक्षणाची 
स्थिती किती जागा कोणत्या 
प्रवर्गासाठी जसे अनु.जाती । 
अनु.जमाती / नागरिकांच्या 

मागास वर्गासाठी व 
स्त्रियांसाठी ( अनु.जाती । 
अनु.जमाती । नागरिकांच्या 
मागास वर्ग स्त्रियांसाठी 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाच्या सीमा 


असल्यास 


धरून ) 


- 


दक्षिण - राजाराम तलाव ते को.म.न.पा. 
हद्दीने पश्चिमेस जुना पुना बेगलोर 
रोडपर्यंत . 
पश्चिम - सायबर चौक ते माळी 
कॉलनीकडे जाणारा रस्ता , सायबर 
कॉलेज पश्चिमेस दुरशिक्षण केंद्र 
इमारतीचे पूर्वेकडील अंतर्गत रस्त्याने 
दक्षिणेकडे कर्मचारी सहकारी 
पतसंस्था समोरील चौक ते दक्षिणेस 
रस्त्याने वळण घेऊन जुना पी.बी रोड 
पर्यंत तेथून दक्षिण बाजू हद्दीपर्यंत . 
शिवाजी विद्यापीठाची प्लेन बिल्डींग 
अभ्यासिका 


६ ९ 


तपोवन 


सर्वसाधारण महिला 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 
अ.ज. 


६ ९ ४८ 
१६६० 
४० 


J 


सुधाकर जोशीनगर 
झोपडपट्टी , संभाजीनगर पेट्रोलपंप 
मागील बाजू जुनी मोरे कॉलनी 
भाग , इंद्रप्रस्थ टॉवर नवीन मोरे 
कॉलनी , जामसंडेकर नगर , लिंगम 
कॉलनी परिसर तपोवन पतसंस्था 
मागील बाजू तपोवन 
ग्राउंड , सोम्रराज कॉम्लेस नाळे 
कॉलनी , एस.के.गार्डन कॉलनी 
परिसर , वसंत विश्वास पार्क , राजे 
संभाजी विद्यालय , श्री हॉस्पिटल ते 
नाळे कॉलनी मुख्य रस्तेकडे 
जाणारा रोड 


उत्तर - संभाजीनगर पेट्रोलपंप मागील 
बाजू रस्ता . , संभाजीनगर ते देवकर 
पाणंद रोड.सुधाकर जोशी नगर 
झोपडपट्टी . 
पूर्व - कळंबा रोड , तपोवन 
ग्राउंड , आय.टी.आय.चौक , कळंबा 
फिल्टर हाउस . 
दक्षिण - कळंबा जेल क्वाटर यशवंत लॉन . 
पश्चिम - देवकर पाणंद ते कळंबा रोड , 
श्री हॉस्पिटल ते नाळे कॉलनी मुख्य 
रस्तेकडे जाणारा रोड 


100 


सर्वसाधारण 


लोकसंख्या 
एकूण 
अ.जा. 


राजलक्ष्मी 
नगर 


- 


७३१७ 
३७४ 
३७ 


अ.ज. 


- 


सुबल रेसिडेन्सी , श्रीकृष्णा कॉलनी उत्तर - खण भाग 
परिसर निकम पार्क , पांडुरंग परिसर.राजलक्ष्मीनगर , पांडुरंग नगरी , 
नगरी स्वप्नगंधानगरी श्याम राजकपूर पुतळा ते इराणी खण रस्ता . 
सोसायटी , सुश्रुषा नगर शिवाजी 

पूर्व - विजयनगर , जुनी मोरे कॉलनी बस 
पार्क , सरदार पार्क , पद्मावती हौसिंग | रोड , कदमखाण . कारंजकर हॉस्पिटल 
सोसायटी , राजलक्ष्मीनगर , मनोरमा ते नाळे कॉलनीकडे जाणारा रोड 
नगर , जुनी मोरे 

दक्षिण - श्रीकृष्ण कॉलनी , वसंत 
कॉलनी शिवाजीनगर परिसर 

विश्वास , सरदार पार्क . 
रंगकमल नगर , विश्वकर्मा 

पश्चिम - क्रशर चौक ते राधानगरी रिंग 
कॉम्प्लेक्स , भवानी कॉलनी परिसर , 

रोड , गणेश कॉलनी , शिवाली पार्क . 
कारंजकर हॉस्पिटल ते नाळे 
कॉलनीकडे जाणारा रोड 


दौलत देसाई , 


प्रशासक , 
कोल्हापूर महानगरपालिका . 


यु.पी.एस. मदान , 
राज्य निवडणूक आयुक्त . 

महाराष्ट्र 


मुंबई , ४ फेब्रुवारी २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


BY STATE ELECTION COMMISSION , MAHARASHTRA 


CORRIGENDUM 


Maharashtra Municipal Corporation Act . 1949 . 


क्र . रनिआ / मनपा -२०२० / प्र.क्र . १३ / का -५ / दुरुस्ती / २१-- Whereas , the State Election Commissioner , 
Maharashtra , Mumbai has published notification of final ward formation of Kolhapur City Municipal 
Corporation vide Maharashtra Government Gazette extraordinary part - 1 - A - Pune division supplement 
dated 02nd February , 2021 Page no . 2 to 72 ( Marathi and English ) . The typographical errors in the 
details of the ward numbers 8 , 9 , 16 , 23 , 39 , 54 , 55 , 64 , 69 and 70 mentioned in annexure 3 coloumn 
no . 1 , 2 , 3 , 4 and 5 of the said notification ( English ) are hereby corrected as detailed in the corrected 
annexure 3 coloumn no . 1 , 2 , 3 , 4 and 5 as below . The place of publication on page no . 72 mentioned 
in the said notification shall be read as Mumbai , instead of Kolhapur . 


1 


1 


1 


} 


1 


1 


1 


Annexure - 3 


Kolhapur Municipal Corporation Election - 2020 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


Ward Boundary 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCISTIOBC ) 
Scheduled 

Caste 


8 


Population 


Bhosalewadi 


Kadamwadi 


Total 


6607 


SC 


788 


ST 


27 


Sangaonkar Park , North- Devarde Mala 
Sonal Colony , 

North side to East Side 
Patil Galli , 

river Panand road . 
Kadamwadi 

East- Panchaganga 
Chowk , Bhoasale 

River . 
Park , 
Tulajabhavani 

South - Gajanan 
hall , Salokhe Maharaj Mandir North 
Park , 

side to Muktasainik 
Kadamwadi , Shri 

Vasahat to Hanuman 
Ram Bunglow , 

Mandir 18 mtr . D.P.road 
Salokhe Farm , 

south side Ghatage 
Kadamwadi , 

Sarkar Bunglow to 
Jadhavwadi , Main 

North side to East 
road , Hindurao 

between Agriculture 
land MSEB North side 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , ich 


१ ९ ४३ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCISTIOBC ) 


Ward Boundary 


} 


Ghatage Colony , 
Ganesh Park , 
Bapat Camp 
Smashanbumi , 
Mazi Shala , Kai . 
Ganpatrao 
Shinde 
Vayamshala 
Bhosale wadi . 


compound to Bapat 
camp Smashanbhumi . 
Sonal Colony , Ayodhya 
Galli , Shri Samarath 
Jwelers , Vithal Mandir 


West- R.S.N. 677 
Agriculture Land 
between South Side 
Uttam Kadam Bunglwo 
to Bhosalewadi 
Ravindra Kadam 
Bunglow front site side 
road South side Popat 
Kanase , Kanase 
Corner , Hanuman 
Mandir to Chavan Galli 
to Narayan Chavan 
Bunglow road to 
Narayan Chvan 
Bunglwo to between 
Dilip Roakade house , 
West Side Agriculture 
Land , Delip Roakade 
house to Mazi Shala 
from south side road 
east side Kadamwadi 
Chowk to Ghatage 
Colony Chowk road , to 
Kapoor Vasahat south 
side chowk , east side 
road Yashvantrao 
Housing Society to east 
side Kadamwadi 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


4 


88 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SC / ST / OBC ) 


Ward Boundary 


Smashanbhumi . 


9 


Kadamwadi 


General 


Population 
Total 
SC 
ST 


6191 
774 


) 


) 


19 


Maal 

North - Majhi shala and 
Galli , Kadamwaadi samata highschool to 

Mazi Shala , kadamwadi chowk to 
Mahadew Mandir , ghatage colony to 
Sanjiwani 

kalamba talav middle 
Highschool , road . Ghatage colony 
Kaate Mala & and yashwantrao 
Shubharambha chavan sosiety between 
Hightex , Koparde road , vitthal mandir 
House To Kadam 

East - Yashwantrao 
waadi chowk , 

chavan sosiety and 
Sahyadri Housing 

kadamwadi smashan 
Soci . Muslim 

bhumi to kadamwadi 
Masjid , D. Y.Patil 

chowk to katemala . 
Hospital . Bharti 

East farm boundry to 
Vidyapith , 

jadhavwadi gavthan 
Omkareshwar 

boundry to panchganga 
Mahadev Colony , 

river bhag 
Panchganga 
river , Kamgaar South - jadhavwadi 
Chal , Kadam gavthan dattamandir's 
waadi , Karmveer west side DP road to 
Bhauraaw Patil Muktsainik Vasahat to 
Shala , Vithal north chowk panjaram 
Mandir Chowk desoza banglow and 

shilpsagar residency 
between road and 
sankruti prakash 
keswani and manoj 
nayar banglow road to 
DY Patil Hospital 
Compound boundry . 
Arwind patil banglow 
and satish raybage 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , ich 


१ ९ ४३ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCISTIOBC ) 


Ward Boundary 


banglow to south side 
colony road 


West - D Y Patil Hospital 
to Samata Highschool 
road , farm and 
Kadamwadi gavthan 
east side passage to 
samata highschool 


16 


Population 


Shivaji Park 


Scheduled 
Caste ( Women ) 


Total 


7076 


SC 


695 


ST 


15 


Shivaji park star 
bajar , vikram 
highschool , 
Tararani fire 
Station road , 
north side of 
parikh bridge , 
Dabholkar corner , 
Kohinoor square , 
amatya tower , 
hotel atria to MR 
Desai hospital . 


North - Nilesh Desai 
House front 4.5mt wide 
passage to East shinde 
Stationary Chowk , Than 
to hotel pearl along 
Bekar galli , at east and 
to Nimbalkar Zopadpatti 
and southern boundry of 
Mary walness Hospital . 


) 


East - Tembalai fly over 
Bridge according to 
Tararani Chowk . 
Tararani chowk to 
Tawade Hotel to Sky 
moto Building at east 
than to along northen 
boundry to west of 
Mrunmai Apprt . Front 
building F and J. old 
P.B. Road tararani 
chowk , Mary wanless 
Hospital . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


, 


- 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


Ward Boundary 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCIST / OBC ) 


South - Shahupuri Police 
Station to Railway 
Quarters back side 
within their boundry at 
east and according 
along Railway line to 
Temblai fly over at east . 


West - Shahupuri Police 
Station to Trade Center 
front chowk then to road 
along north chowk to 
connecting Bekar Galli . 


BCC 


23 


Population 


Ruikar Colony 


Total 


5296 


SC 


436 


North- Tararani chowk 
to Sambhaji Maharaj 
Putala Joshi Hospital 
Road East Side , 
Swatantr and Datt 
Colony to Hotel Lisha 
Boundry , wanless 
Hospital 


ST 


24 


Makdwaala 
Vasahat , Sai 
Darshan Hotel , 
Nimbalkar 
Colony , Swstik 
Hostipal , Syaji 
Hotel , Sambhaji 
Maharaj Putala , 
Ruikar Colony , 
Eligant Market 
Chandane Ngar , 
Victor Palace 
Hotel , Aayodhya 
Park , Bank Off 
Badoda , To 
Ramdhan App . 
Tararani Chowk , 
KMC Tararani 
Market Office No 
4 . 


East - Sambhaji Maharaj 
Putala Suwarna 
Bungalow , Rajendra 
Patil To May Sawali 
Bungalow , Vitthalrao 
Desai Malhaar Bilding , 
To Baburaaw Latkar 
House . 


South - Tembe Road , & 
Tararani chowk Fly 
Over Bridge , Eligant 
Market chowk To 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , ich 


१ ९ ४३ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCISTIOBC ) 


Ward Boundary 


Malhar Building , 
Vitthalraaw Desai 
Lonaar Vasahat Road . 


West - Aayodhya Park , 
Sitasadan Bungalow , 
Tararani Chowk , KMC 
Tararani Market Office 
No 4 , Hotel Skors & 
Swarajya 
Automobile , Tararani 
chowk To Railway Fly 
Over Bridge , To 
Tararani chowk Road . 


39 


Population 


Rajarampuri 
Extention 


General 
( Women ) 


Total 


6884 


SC 


252 


ST 


37 


Apurwa 

North - 5th Lane chowk 
Tower , Sanskruti on senapati Bapat Marg 
Purw App . Bharat to estern takala road to 
Housing 

towards north from road 
Society , Amardip upto nala to towards 
Baungalow , Takal east from nala to datt 
a Area , Bank Opp mandir to wards south 
Badoda Branch , upto 8th lane road to 
Shree 

towards to towards east 
Vidyalankar upto defence area 
Classes , Sanyukta boundry to towards 
Maharashtra north from defence area 
Housing Society , boundry to towards east 
Gov.Servent upto Chowk of tembali 
Housing Society road . 
Abhishek App . 
Vishwnaath 

East- Csiber Cllege 
Housing 

Chowk to mali colony 
Society . Orieantal road , Chowk of ROB 
School , Styam Railway Gate no.2 tikti 
Shivam Sundram rajaram collage and 
App . 

Shivaji University 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


, 


१५ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


Ward Boundary 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCIST / OBC ) 


South - Tikti of rajaram 
collage and Shivaji 
University to towads 
Chowk of east side of 
police station on road 
towards mauli Chowk . 


Takala , Dinkar 
Apprt . Datt Mandir 
Chh . Shahu 
Jaltaran Talaw , 
Shirgaawkar Co 
opp Housing 
Society , Durga 
Apprt.Jayant 
Residency , 
Csiber chowk , 
Katkar Maal , 
Katkar Maal 
Water Tank , 
Katkar colony , ST 
Colony , Swami 
Mala 
Kadsiddheshwar 
Mandir . 


West - Chowk of east 
side of police station on 
towards mauli Chowk to 
towards Chowk of 5th 
lane Senapati Bapat 
road . 


General 


54 


Population 


Chandreshwar 


Total 


6065 


SC 


43 


ST 


12 


Mardani Khelacha North- Maharashtra 
Aakhada Tarabai Seva Mandal , Rankala 
Road Parisar , Main Road To Rankala 
Aayarekar Galli , Tower . 
Rajghat Road , 
Nagojirao 

East- Ubha Maruti 
Patankar 

Chowk to Buwa Chowk 
Highschool , 

road , Maharashtra Seva 
Rankala Tower , 

Mandal To Sakoli corner 
Shivaji Talim Bhaiyya Pardeshi 
Parisar , Sakoli Yatriniwas , Rajghat 
Corner , 

Road To Ubha Muruti 
Chandreshwar 

Chowk . 
Mandir , Kumbhar 
Galli Parisar , 

South- Dream Cream 
Ubha Maruti 

Bakery , Gajanan Powar 
chowk , Rankala 

Home to Margai Galli 
Road , Margai Galli 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , ich 


१ ९ ४३ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCISTIOBC ) 


Ward Boundary 


South side area , 
Padmaraje Garden 
Telephone Office , 
Rajesambhaji Margai 
Mandir Road . 


Road , 
Sandhyamath , 
Sarnike Galli , 
Buwa chowk , 
Maragai Galli , 
Chandreshwar 
Galli , 
Rajesambhaji 
Parisar , Sasane 
Galli , Padmaraje 
Parisar . 


West- Rankala Road , 
Padmaraje Gardan To 
Kharade Collage To 
Jocky Building To 
Rankala Tower chowk . 


55 


Population 
Total 
SC 
ST 


Padmaraje 
6233 Udyan 
259 
12 


General 
( Women ) 


Buwa chowk , 
Bachate 
Passage , 
Chougle 
Passage , 
Khardekar 
Hospital Area , 
Khandoba Talim 
Area , Haarale 
Lane , Rankala 
Road Area , 
Margaaai Lane 
Area , Sardaar 
Talim , Shiralkar 
Apprt . Wastad 
Yadaw chowk , 
Sai Mandir Wetal 
Mandir Area , 
Raut Lane , 
Saasne Bol , 
Walke Hospital , 
Dewasraaw 
Surywanshi Path , 
Maithili Apprt . 
Gorakhnaath 


North - South Side of 
Gajanan Powar Home 
to Margai Galli , Griding 
Mill Bol , Telephone 
Office , Rajesmbhaji 
Margaai Mandir . 
East - Buwa Chowk to 
Vidhyarthi Kamgar 
Chowk Road , Sardaar 
Talim Road To Wastaad 
Yaadaw chowk . 
South - Gorkhnaath Math 
Road , Sarnike Colony 
Area . 
West - Rankala Talaw 
, Padmaraje Gardan To 
Juna Waashi Naaka . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


, 


१७ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


Ward Boundary 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCIST / OBC ) 


Math Area , 
Sarnike Colony , & 
Madhav Plaza 
Area . 


64 


BCC ( Women ) 


Population 
Total 
SC 
ST 


Shivaji 

Tembalai Mandir , North - Railway Flyover 
6224 Vidyapith- Samata Colony Bridge To Temblai 
483 Krushi 

South & North Waadi Mandir chowk To 
42 Mahavidyalaya Side , Bhai 

Temblai mandir east 
Madawraaw 

side road , internal road 
Bagal Highschool to southern road of 
Sudrshan 

Shahu colony to 
Colony , Shivaji Vikaram nagar to wards 
Vidyapith , 

east . 
Aggricluture East - Through timber 
Collage 

Market reservation land 
Area , Miltry Camp to temblai school to 
Area . , Csiber south side road upto 
Collage , Rajaram school to Dhaloba Galli 
Collage , 

in east upto boundry of 
Gov.Pollitechnical KMC , 
Collage , 

South - Rajaram Tank to 
Korgaawkar old PB Road along 
Housing Society , KMC . 

West - Fly over bridge 
South side Chowk to 
Rajaram collage along 
south side road going 
through RK Nagar 
Morewaadi road to 
distance education 
Center Building in the 
west to internal road in 
the east to employee Co 
opp pat sanstha Chowk 
to old PB road from south 
side road to south side 
KMC coundry . Csiber 
Cllege Chowk to mali 


१८ 


शके 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , 


१ ९ ४३ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCISTIOBC ) 


Ward Boundary 


colony road , Shivaji 
University Plain Building 
( study centre ) 


69 


Population 


Tapovan 


General 
( Women ) 


Total 


6948 


SC 


1660 


ST 


40 


m 
Sudhkar 

North- Sambhaji Nagar 
Joshinagar Petrol Pump Back Side , 
Jhopadpatti , Sambhaji Nagar To 
Sambhaji Nagar Devkar Panand Road , 
petrol pump back Sudhakar Joshi Nagar 
side , juni more 

Slum area . 
colony part , 
indraprasth tower East- Kalamba Road , 
navi more colony , Tapowan Ground , ITI 
jamsandekar chowk , Kalmba Filter 
nagar , Lingam 

House . 
colony parisar , 
tapowan 

South- Kalamba Jail 
pathsanstha back 

Quarters , Yashwant 

Lawn . 
side , tapowan 
ground , somraj 

West- Devkar Panand 
complex nale 

To Kalamba Road . Shri 
colony , sk garden 
colony parisar , 

Hospital to Nale Colony 

Main Road 
vasant vishwash 
park , raje 
sambhaji 
vidyalay , shri 
hospital to nale 
colony main road 


General 


70 


Population 


Rajlaxmi Nagar 


Total 


7317 


North- Khanbhag 
Parisar , Rajlaxmi Nagar , 
Pandurang Nagari , Raj 
Kapoor Putala To Irani 
Khan road . 


SC 


Subal Residency , 
Shrikrishna 
Colony Parisar , 
Nikam Park , 
Pandurang 
Nagari , 


374 


ST 


37 


East- Vijay Nagar , Juni 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २१ - २७ , २०२१ / आश्विन २ ९ ते कार्तिक ५ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


1 


2 


3 


4 


Ward 
Number 


Ward Name 


Ward Coverage 


Ward Boundary 


5 

2020 
Reservation 

Status for 
Categories like 
SC / ST / OBC and 

Women 
( Including 

women 
reservation 
SCIST / OBC ) 


Swapnagandha More Colony Bus Stand 
nagari , Shyam Road , Kadam Khan . 
Society , 

Karanjkar Hospital to 
Sushrusha Nagar , Nale colony road 
Shivaji Park , 

South- Shrikrishna 
Sardar Park , 

Colony , Vasant 
Padmawati 

Vishwas , Sardar Park . 
Housing Society , 

West- Crasher chowk 
Rajlaximi Nagar , 

To Radhanagari Ring 
Manorama Nagar , 

Road , Ganesha 
Juni More Colony , 

Colony , Shivali Park .. 
Shivaji Nagar 
Parisar , 
Rangkamal 
Nagar , 
Vishwakarma 
Complex , 
Bhavani Colony 
Parisar . Karanjkar 
Hospital to Nale 
colony road 


DAULAT DESAI , 


U. P. S. MADAN 


Administrator , 
Kolhapur Municipal Corporation . 


State Election Commissioner , 

Maharashtra . 


Mumbai , 4th February 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


